क्र . १६ ] 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 

गुरूवार , दिनांक ३० जून २०२२ : आषाढ ० ९ , शके १ ९ ४४ 

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत 

भाग एक - अ औरंगाबाद विभाग 


जिल्हाधिकारी बीड , यांजकडून 

दुरूस्ती आदेश 


सत्यमेव ज 


१ 


, 


ज्याअर्थी या कार्यालयाचे दिनांक २७/०६/२०२२ 
रोजीच्या आदेशान्वये बीड जिल्हा परिषदेच्या अंतिम प्रभाग 
रचना परिशिष्ट –४ मध्ये अनुसूचि प्रसिध्द करण्यात आलेली 
होती . त्यामधील - २५ ताडसोन्ना जिल्हा परिषद निवडणूक 
विभाग यामधील केसापुरी ( प ) ही स्वतंत्र ग्रामपंचायत नजर 
चुकीने प्रसिध्द झाली होती . त्या ऐवजी केसापुरी ( प ) हे 
महसुली गांव प्रदेशाच्या व्याप्तीमध्ये परभणी ( के ) या 
ग्रामपंचायतमध्ये समाविष्ट करणे आवश्यक आहे . तसेच 


औ . भाग १ - अ ( असा ) -१६ 


१ 


[ किंमत ०.०० रु . ] 


ढेकणमोहा तांडा ही स्वतंत्र ग्रामपंचायत असून ती प्रदेशाच्या 
व्याप्तीमध्ये दर्शविण्यात आलेली नव्हती . ती प्रदेशाच्या व्याप्तीमध्ये 
समाविष्ट करणे आवश्यक आहे . 


त्या अर्थी , या आदेशाव्दारे दिनांक २७/०६/२०२२ 
रोजीच्या परिशिष्ट -४ मधील आदेशान्वये २५ - ताडसोन्ना जिल्हा 
परिषद निवडणूक विभागाच्या प्रदेशाची व्याप्तीमध्ये ग्रामपंचायत 
परभणी ( के ) समोर केसापुरी ( प ) हे महसूली गांव समाविष्ट 
करण्यात येत आहे . तसेच , ढेकणमोहा तांडा ही स्वतंत्र 
ग्रामपंचायत व गांव म्हणून समाविष्ट करण्यात येत आहे . 


सदर दुरूस्तीप्रमाणे यापुढील सार्वजनिक 
निवडणूकीच्या प्रक्रियेमध्ये अंमलात येईल . 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ३० जून २०२२ : आषाढ , ० ९ , 


तालुक्याचे नांव 


१ 


बीड 


निवडणूक 
विभागाचा 

क्रमांक व नांव 


२ 


२५ - ताडसोन्ना 


परिशिष्ट -४ 
अनुसुची 


निवडणूक विभागात 

समाविष्ट असलेल्या 

ग्रामपंचायतीची नांवे 


ताडसोन्ना 

बोरदेवी 


घाटसावळी 


घाटजवळा 


परभणी के . 


पोखरी मैंदा 

मैंदा 


मानकुरवाडी 

मन्यारवाडी 

आंबेसावळी 

ढेकणमोहा 

ढेकणमोहातांडा 

मौज 


मौजवाडी 

बाभुळखुंटा 

भवानवाडी 

कुटेवाडी 

कारळवाडी 


शके १ ९ ४४ 


जरुड 

भंडारवाडी 

कारेगव्हाण 

हिवरापहाडी 

बोरफडी 


प्रदेशाची व्याप्ती 


ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत 

समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

( गांवे / वस्त्या / तांडे इत्यादीची नांवे ) 


ताडसोन्ना 

बोरदेवी 


नवाबपूर 

घाटसावळी 

घाटसावळीतांडा 


बकरवाडी 

घाटजवळा 

वलीपूर 

परभणी के . 


केसापुरी ( प . ) 

पोखरी मैंदा 

मैंदा 


मानकुरवाडी 

मन्यारवाडी 

आंबेसावळी 

ढेकणमोहा 

ढेकणमोहातांडा 


मौज 

ब्रम्हगांव 

मौजवाडी 


बाभुळखुंटा 

भवानवाडी 

कुटेवाडी 


कारळवाडी 

निर्मळवाडी 


भाग - १ अ - असाधारण 


जरुड 

भंडारवाडी 

कारेगव्हाण 

हिवरापहाडी 

बोरफडी 

मोहंगीरवाडी 


४ 


२ 

जिल्हाधिकारी बीड यांजकडून 

दुरूस्ती आदेश 

ज्याअर्थी , या कार्यालयाचे दिनांक २७/०६/२०२२ रोजीच्या आदेशान्वये बीड पंचायत समितीची अंतिम प्रभाग रचना परिशिष्ट -४ अ मध्ये अनुसुचि 
प्रसिध्द करण्यात आलेली होती . त्यामधील २५ - ताडसोन्ना जिल्हा परिषद निवडणूक विभागातील ४ ९- ताडसोन्ना या गणामधील केसापुरी ( प ) ही स्वतंत्र 
ग्रामपंचायत नजर चुकीने प्रसिध्द झाली होती . त्या ऐवजी केसापुरी ( प ) हे महसुली गांव प्रदेशाच्या व्याप्तीमध्ये परभणी ( के ) या ग्रामपंचयातध्ये समाविष्ट करणे 
आवश्यक आहे . तसेच , ५० ढेकणमोहा गणामधील ढेकणमोहा तांडा ही स्वतंत्र ग्रामपंचायत असुन ती प्रदेशाच्या व्याप्तीमध्ये दर्शविण्यात आलेली नव्हती . ती 
प्रदेशाच्या व्याप्तीमध्ये समाविष्ट करणे आवश्यक आहे . 


औरंगाबाद विभाग 


तालुक्याचे नांव 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरूवार ३० जून २०२२ : आषाढ , ० ९ , 


त्या अर्थी , या आदेशाव्दारे दिनांक २७/०६/२०२२ रोजीच्या परिशिष्ट -४ अ मधील आदेशामध्ये २५ - ताडसोन्ना जिल्हा परिषद निवडणूक विभागातील 
४ ९- ताडसोन्ना या गणामधील प्रदेशाची व्याप्तीमध्ये ग्रामपंचायत परभणी ( के ) समोर केसापुरी ( प ) हे महसूली गांव समाविष्ट करण्यात येत आहे . तसेच ५० 
ढेकणमोहा गणामधील ढेकणमोहा तांडा ही स्वतंत्र ग्रामपंचायत व गांव म्हणून समाविष्ट करयात येत आहे . 

सदर दुरूस्तीप्रमाणे यापुढील सार्वजनिक निवडणूकीच्या प्रक्रियेमध्ये अंमलात येईल . 


१ 

बीड 


निवडणूक 
विभागाचा 

क्रमांक व नांव 


२ 

२५ - ताडसोन्ना 


निर्वाचक 

गणाचा 

क्रमांक व नांव 


३ 

४ ९ - ताडसोन्ना 


५० - ढेकणमोहा 


परिशिष्ट -४ अ 
अनुसुची 


निर्वाचक गणात 

समाविष्ट असलेल्या 
ग्रामपंचायतीची नांवे 


ताडसोन्ना 

बोरदेवी 


घाटसावळी 


घाटजवळा 


परभणी के . 


पोखरी मैंदा 

मैदा 


मानकुरवाडी 

मन्यारवाडी 

आंबेसावळी 

ढेकणमोहा 

ढेकणमोहातांडा 

मौज 


मौजवाडी 

बाभुळखुंटा 

भवानवाडी 


कुटेवाडी 

कारळवाडी 


शके १ ९ ४४ 


जरुड 

भंडारवाडी 

कारेगव्हाण 

हिवरापहाडी 

बोरफडी 


प्रदेशाची व्याप्ती 


ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत 
समाविष्ट असलेले क्षेत्र 
( गांवे / वस्त्या / तांडे इत्यादीची 

नांवे ) 

५ 


ताडसोन्ना 

बोरदेवी 


नवाबपूर 

घाटसावळी 

घाटसावळीतांडा 

बकरवाडी 

घाटजवळा 

वलीपूर 

परभणी के . 


केसापुरी ( प . ) 

पोखरी मैंदा 

मैदा 


मानकुरवाडी 

मन्यारवाडी 

आंबेसावळी 

ढेकणमोहा 

ढेकणमोहातांडा 


मौज 

ब्रम्हगांव 

मौजवाडी 


बाभुळखुंटा 

भवानवाडी 


कुटेवाडी 

कारळवाडी 

निर्मळवाडी 


जरुड 

भंडारवाडी 

कारेगव्हाण 

हिवरापहाडी 

बोरफडी 
मोहंगीरवाडी 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE . PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , PAITHAN ROAD , AURANGABAD - 431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , 
CHARNI ROAD , MUMBAI - 400004 . EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE . 


